कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब(कनिष्ठ) संवर्गात पदोन्नती. 
(निवडसूची वर्ष २०२१-२२) (अंशत: बदल). 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२९/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
दिनांक : २२ जून, २०२३ 


संदर्भ :- शासन आदेश समक्रमांक दि.१८.११.२०२२, दि. ०१.१२.२०२२ आणि 


दि.२८.१२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००-१,१२,४००) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 


महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात त्यांना वाटप झालेल्या 
महसूली विभागात उपरोक्त संदर्भाधिन दि.१८.११.२०२२ रोजीच्या आदेझ्ानुसार पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच काही अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेमध्ये दि.०१.१२.२०२२ 
व दि.२८.१२.२०२२ रोजीच्या आदेझ्ञानुसार अंशात: बदल करणेस मान्यता देण्यात आली आहे. या आदेशामधील 
खालील अधिकाऱ्यांना खालील प्रमाणे अंडात: बदल करुन पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना देण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ. नाव व पदनाम पदोन्नती पदस्थापना (सुधारित) शरा 
क्र 
बिड २ ३ PB 
धं संजय शामराव पाटील, कृषि | कृषि अधिकारी, [गुनि] विभागीय | दि.२८.१२.२०२२ च्या 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी | कृषि सहसंचालक कार्यालय, | पदोन्नती आदेशात 


त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक. 


अमरावती 


अंशत: बदल करुन 


पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी, 
वैजापुर, जि. औरंगाबाद. 


ता.वैजापुर, जि. औरंगाबाद 


२ ।]ोलार पल्लवी समीर, कृषि | कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि | दि.१८.११.२०२२ च्या 
पर्यवेक्षक, विभागीय कृषि | सहसंचालक कार्यालय, ठाणे । पदोन्नती आदेशात 
सहसंचालक, ठाणे. अंशत: बदल करुन 

३ | बोरसे विकास उत्तमराव, कृषि | कृषि अधिकारी, [YR] जिल्हा | दि.२८.१२.२०२२ च्या 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी | अधिक्षक कृषि अधिकारी, | पदोन्नती आदेशात 
मोखाडा जि. पालघर. जळगाव अंशत: बदल करुन 

४ । पाटील शाम नरहरीराव, कृषि मंडळ कृषि अधिकारी, शिवुर | दि.१८.११.२०२२ च्या 


पदोन्नती आदेशात 
अंशत: बदल करुन 


4 


काटे देवीदास कृष्णा, कृषि 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि 
अधिकारी माणगांव, जि. रायगड. 


कृषि अधिकारी, कृषि 
आयुक्तालय (सांख्यिकी ६), पुणे 


दि.१८.११.२०२२ च्या 
पदोन्नती आदेशात 
अंशत: बदल करुन 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२९/१६ओ 


शेख ale शोख चांद पटेल, कृषि मंडळ कृषि अधिकारी, | दि.२८.१२.२०२२च्या 
पर्यवेक्षक, पिंप्री राजा-१, तालुका | औरंगाबाद, ता. | पदोन्नती आदेशात 
कृषि अधिकारी औरंगाबाद | औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद. अंशत: बदल करुन 
जि.औरंगाबाद. 


गायकवाड SCA शामराव, | मंडळ कृषि अधिकारी AGAR, | दि.१८.११.२०२२ च्या 
कृषि पर्यवेक्षक, ता. कृ.अ. जव्हार, | ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद पदोन्नती आदेशात 
जि. पालघर. अंशत: बदल करुन 


व्हावे. 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी तात्काळ अंशत: बदलाने केलेल्या सुधारित पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर रूजू 


आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२२१२५८०५७४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by JYOTSNA SUNIL ARJUN 
Y T N A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a77738ea5ab09abd99367b03338ce9C16517e87d42e99 
469f031c79ff053aeea, postalCode=400032, st=Maharasht 


y = , StI ra, 
serialNumber=984B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F076E2 
SFFF19427CAACSBDOE7F88E592, cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 
Date: 2023.06.22 12:59:55 +05'30' 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी 

. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

g. 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१०. सर्व संबंधित अधिकारी 
११. निवड नस्ती /१६ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


